सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण च 
संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी 
यांच्याकरिता "आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा 
प्रशासक" (Virtual Personal Deposit Account 
Administrator) घोषित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५. 
दिनांक १४.०२.२०२४ 
2) AYA, PASTS CAT, पुणे यांचे पत्र क्र. सआसकना/स्वाधार योजना//॥२0/ खाते/ 
४०७२/२०२४-२५, दि.१४.०८.२०२४ 
3) आयुक्‍त,समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/लेखा-७/५॥(॥8। personal Deposit 
Account/ प्र.क्र.०२/२०२४-२५/८७७, दि.१९.०८.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ मधील परिच्छेद ११.१ अनुसार महाराष्ट्र 
कोषा नियम नमुना क्रमांक ४४ देयकांव्दारे २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे आणि वित्त 
विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा अन्य उद्देश शीर्ष अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून 
आहरित केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी क्षेत्रिय आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या सहमतीने आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)" म्हणून घोषित 
करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग सक्षम आहेत. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अधिनस्त समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या संदर्भाधीन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने लेखाधिकारी (कजी, 
समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांना "आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)" म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरित केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठी या विभागाच्या अधिनस्त समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयातील 
लेखाधिकारी (कर्ज, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे "आभासी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
२. ळेखाधिकारी (कर्ज, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वित्त विभाग, शासन 
निर्णय दिनांक १४.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार त्वरीत कार्यवाही करावी. 
३. सदरहू मान्यता महालेखापाल (ले. व अ. कार्यालयाने नमूद केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे.(पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे) 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५४/२०२४/कोषा प्रशा ५, दिनांक 
०९.०९.२०२४ अन्वये आणि प्रधान महालेखापाल (ले. व अ), महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालयाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. TM/Ch.2/UOR ॥०.१४८/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/२०२४-२५/८९६, दिनांक 
२३.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०९२३१६२२४०७९२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 

५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व परीक्षा)-१ महाराष्ट्र मुंबई 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र मुंबई 

९. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१०. आयुक्‍त,समाजकल्याण,समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

११. वित्त विभाग (कोषा-५, अर्थ-७, व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. जिल्हा कोषागारी अधिकारी, पुणे 

१३.निवडनस्ती (अर्थसंकल्प) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


UOR file received from सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, Mantralaya, Mumbai, 
bearing ४०.क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५९/अर्थसंकल्प दिनांक 13.09.2024. 


a ही. a अवि se भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 


प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-। का कार्यालय, महाराष्ट्र 
EIR EOL THEE AG RODE AY कटर क्ट MAHARASHTRA OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL {A&E)-], MAHARASHTRA 
2री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यूमरीन लाईन्स 2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines 
101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई को 101.Maharshi Karve Road, Mumbai -400020 


Tel: (022) 2203 9680 Fax: 2208 6884 
द्गरध्वनी: (022) 2203 9689 फैक्स: 2208 6984 (0८) if esa My 
: Website: https://cag.gov.in/ae/mumpba/en 
Email: agaeMaharashtval@cag.gov.in t 


देखा गया और निम्न लिखित fecaftrat सहित वापस भेजा जा रहा हे :- 
This office has no objection for declaring the Accounts Officer, (Loan),of O/o 


Commissionerate Social Welfare, Maharashtra State, Pune, as the Virtual Personal Deposit 
Account Administrator as per the Finance Department G. R. dated 14 February 2024. 


The VPD account shall be opened under MH 8443 Civil Deposits 106 Personal Deposit (00) 
(02) Virtual Personal Deposit Account. 
The following conditions shall be applicable to the Virtual Personal Deposit Account (VPDA) 


1. The said VPDA shall be subject to Audit. 

2. The Administrator shall ensure that all rules, regulations, terms, and conditions of the 

relevant GR have been followed in respect of the said VPDA. 

No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 

4. VPDA is applicable only for the State scheme and not for the central sector and 
centrally sponsored schemes. 

5. The Receipt to the said VPDA shall be only such grants drawn under MTR 44 for the 
object heads 31 Grants in Aid (Non Salary) and 35 Grants in Aid for creation of capital 
assets. No amount under capital heads & loan heads of expenditure shall be transfer to 
VPDA.The Administrator shall timely submit the Utilisation Certificate after incurring 
expenditure from the VPDA. 

6. The Expenditure from the VPDA shall be as per the Sanction order of the respective 
Grant. 

7. The unspent balances under the VPDA shall be credited back to the Consolidated Fund 
after completion of one year from the date of drawl of the amount of funds/ date of 
credit of the amount to the VPDA or the timeline mentioned in the sanction order, 
whichever is earlier. 

8. The balances under the VPDA shall be reconciled monthly by the Administrator with 
the District Treasury Officer. 

9. The balances shall be reconciled with the AG office by the Treasury Officer who shall 
submit the Balance Certificate to A.G. office for confirmation of their balances in the 
books of A.G at the end of the Financial Year. 

10. All conditions/instructions in the Finance Department G.R.No. संकीर्ण/ 
2023 प्र.क्र.110/2023/ कोषा प्रशा-५ दिनांक १४-०२-२०२४ shall be followed. 

11. All Rules, including Rule 495 of the Maharashtra Treasury Rules, 1968 shall be 
applicable to the VPDA 


(33 


al ae 
228 
ates लेखा अधिकारी 


vol Kalk 


No. TM/Ch.2/UOR 1०0.148/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/2024-25/84४ Date:23.09.2024 


OR to the Secretary, Government of Maharashtra सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 


| Ves Mumbai-32. 
Copy for information to: 


1. Pay &Accounts Office,Lekha kosh Bhavan,Bandra Kurla Complex, Bandra 
(E),Mumbai-51. 


2. The Sr. Accounts Officer/TM, Office of the Principal Accountant General (A&E)-II, 
Nagpur, Civil Lines, Nagpur — 440001. 


ahs लेखा अधिकारी 


